RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, अंक ११]] 


गुरूवार , मार्च ५ , २०२० / फाल्गुन १५ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ११.०० 


. 


असाधारण क्रमांक १२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


उप विभागीय अधिकारी , माणगांव यांजकडून 
क्रमांक उविअमा. भूसं / कात -२ / एसआर ५७ / २०११. – ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१ ( १९ ६२ चा महा. तीन ) 
चे कलम एक , पोट - कलम ( ३) अन्वये काढण्यात आलेली व १९ फेब्रुवारी २०० ९ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र, भाग चार -ब, पृष्ठ 
क्र . २६१ ते २६६ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक १९ फेब्रुवारी २०० ९ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
क्र . आयडीसी/ २००७/ प्र.क्र ३३४ / उ-१४ उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात 
आलेल्या क्षेत्रात फेब्रुवारी २०० ९ महिन्याच्या १९ व्या दिवसापासून अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या क्षेत्रात लागू करण्यात आले आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या 
जमिनी समाविष्ट आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या क्षेत्रात उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे. 
त्या क्षेत्रातील जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक किंवा उपरोक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुर्ततेसाठी संपादन 
करण्यास अधिकार महाराष्ट्र शासनास प्रदान केले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी /१८ ९ २(१७४४१) उद्योग , १४, दि.११ जून १ ९९ ३ 
अन्वये प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी / २१०६ / ( ४८५ ) / 
उ-१४ , दिनांक १० नोव्हेंबर २००६ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान 
केलेले उपरोक्त नियमाची कलमे ३२, ३६ व ३८ चे अधिकार आणि नियमाचे कलम २( क ) अन्वये उप विभागीय अधिकारी , माणगांव 
विभाग, माणगांव यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत आणि ज्याअर्थी सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या क्षेत्राची 
महामंडळास नियोजित दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर अंतर्गत दिघी पोर्ट प्रकल्प रोहा माणगांव औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी संपादन 
करण्याची जरुरी आहे, असे उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग , माणगांव यांना वाटते ; 

आणि, ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभागाचे पत्र क्र . आयडीसी. २०१८ /( ६४७ ) उद्योग १४, दिनांक 
१८ जानेवारी २०२० अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ चे कलम ३२ पोट - कलम (१) च्या तरतुदी लागू करण्याबाबत 
शासनाने निर्देश दिला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमीन मालकांनी व हितसंबंधित असणाऱ्यांनी दाखविलेल्या कारणांचा व ज्यांनी 
स्वखुषीने जमिनी देण्यास लेखी स्वरूपात संमतीपत्र दाखल केलेली आहेत त्यांचा विचार करून महाराष्ट्र विकास अधिनियम, १९ ६१ चे 
कलम ३२( १ ) अन्वये या जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे ; 


. 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु .) — १२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , मार्च ५ , २०२० / फाल्गुन १५, शके १९ ४१ 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ चे कलम ३२(१) चा वापर करून अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त 
कारणासाठी संपादित केल्या असून त्याबाबत उप विभागीय अधिकारी , माणगांव विभाग, माणगांव ही नोटीस प्रसिद्ध करत आहेत . 


अनुसूची 
रोहा माणगांव औद्योगिक क्षेत्र 
जिल्हा रायगड , ता . माणगांव, गाव निजामपूर 


अ.क्र 


स.न / ग.न . 


हि.नं. 


क्षेत्र (हे.आर) 


अ.क्र 


स.न / ग.न . 


हि.नं. 


क्षेत्र ( हे.आर) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


४७ 


१ 


०.००८ 


२८ 


६४ 


०.२४० 


२ ९ 


६६ 


०.६७८ 


२ 


४७ 


२ 


१.१८४ 


३० 


६७ 


. 


०.१५२ 


w 


४७ 


३ 


०.३८० 


३१ 


६८ 


. 


०.३१४ 


४ 


४७ 


४ 


०.५७३ 


३४ 


७० 


. 


०.०५१ 


७२ 


५ 


४७ 


६ 


०.०४० 


३५ 
३६ 


१.८३१ 
०.२८६ 


७३ 


२ 


६ 


४ ९ 


१ 


०.१३७ 


३७ 


७४ 


. 


०.०५१ 


७ 


४ ९ 


२ 


०.७५४ 


३८ 


७५ 


०.२१२ 


४ ९ 


३ ९ 


८ 


३ 


७६ 


०.२२० 


०.१४७ 


४० 


७८ 


o 


०.२ ९ ८ 


on 


४ ९ 


४ 


२.०८६ 


४१ 


७ ९ 


. 


१० 


५० 


१ 


०.०३८ 


४२ 


८० 


O 


११ 


५० 


O 


०.६६० 


४३ 


८३ 


१.०६२ 
०.०१५ 
१.०४२ 
१.८५१ 
०.८८० 
०.०२० 


४४ 


८४ 


O 


१२ 


५२ 


१ 


१.१ ९ १ 


४५ 


८५ 


o 


५२ 


२ 


०.०१३ 


४६ 


८६ 


३ 


१४ 


५३ 


o 


१.९ ८३ 


४७ 


८६ 


با 


०.०४० 


४८ 


८७ 


१ 


०.०४८ 


१५ 


५५ 


२ 


०.१३० 


४ ९ 


८७ 


२ ब 


०.५०६ 


१६ 


५५ 


६ 


०.४१० 


५० 


८८ 


२ 


०.०१५ 


१७ 


५५ 


७ 


०.१८८ 


५१ 


८८ 


३ 


०.००५ 


८८ 


४ 


१८ 


०.००५ 


८ 


०.२०० 


५३ 


९ १ 


o 


०.३७४ 


१ ९ 


५५ 


०.१०८ 


५४ 


९ २ 


O 


०.८८० 


२० 


१० 


०.०५३ 


९ ३ 


३ 


०.२८८ 


५५ 
५६ 


९ ३ 


५ 


२१ 


११ 


५५ 


०.००५ 


५७ 


९ ४ 


२ 


२२ 


५६ 


. 


०.३६४ 


५८ 


९ ४ 


४ 


०.०३० 
०.०२३ 
०.०७६ 
०.३२० 
०.२०० 


२३ 


५८ 


O 


१.२ ९ ५ 


५ ९ 


१३० 


१ 


२४ 


१३० 


६० 


१.८३१ 


. 


६१ 


१३० 


४ 


०.२२० 


२५ 


६१ 


१.६५ ९ 


६२ 


१३० 


०.३७० 


२६ 


६२ 


. 


०.७५ ९ 


६३ 


१३० 


६ 


०.३०० 


२७ 


६३ 


६४ 


१.३१५ 


१३० 


०.०५० 


o 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , मार्च ५ , २०२० / फाल्गुन १५ , 


शके १ ९ ४१ 


अ.क्र 


स.न / ग.न . 


हि.नं. 


क्षेत्र ( हे.आर) 


अ.क्र 


स.न / ग.न . 


हि.नं. 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१३० 


८ 


०.५७० 


९ ६ 


१४ ९ 


१० 


०.२८० 


६५ 
६६ 


१३० 


१० 


०.११० 


१० ब 


०.५५० 


१४ ९ 
१४ ९ 


६७ 


१३० 


११ 


०.० ९ ० 


९ ८ 


१० क 


०.५७० 


६८ 


१२ 


१.०७० 


१ 


०.५२० 


१३० 
१३२ 


९९ 
१०० 


१५० 
१५० 


६ ९ 


१.३२० 


२ 


०.२७० 


७० 


१३३ 


o 


१.० ९ ० 


१०१ 


१५१ 


१ 


०.३१० 


१३६ 


१ 


११.३४० 


१०२ 


१५१ 


२ 


०.०५० 


७२ 


१३६ 


२ 


१०३ 


१५७ 


३ 


०.१२० 


७३ 


१३६ 


३ 


०.६४० 
२.३०० 
१.६३० 


१०४ 


१७८ 


. 


०.०८१ 


७४ 


१३६ 


४ 


१ ९ ७ 


१ 


०.०२० 


७५ 


१३६ 


५ 


०.५७० 


१०५ 
१०६ 
१०७ 


१ ९ ७ 


२ 


०.२७३ 


७६ 


१३६ 


६ 


०.३०० 


१ ९ ८ 


१ 


०.२४० 


m 


७७ 


१३६ 


७ 


०.२६० 


१०८ 


१ ९ ८ 


०.०३० 
०.३ ९ २ 


७८ 


१३७ 


२ 


८.३०० 


१ ९९ 


१ 


१० ९ 
११० 


७ ९ 


१३ ९ 


o 


२ 


०.१३७ 


१ ९९ 
१ ९९ 


८० 


१४० 


१ ९ .६१० 
१०.७६० 
३.३४० 


१११ 


mo 


२ 

२ 


०.०३५ 


८१ 


१४१ 


११२ 


१ ९९ 


४ 


०.१२४ 


८२ 


१४२ 


०.४ ९ ० 


११३ 


२०० 


१ 


०.११० 


१४२ 


३ 


०.१६० 


११४ 


२०० 


२ 


०.४ ९ ० 


८४ 


१४६ 


०.३६० 


११५ 


०.१२१ 


२०१ 
२०२ 


८५ 


२ 


०.० ९ ० 


११६ 


. 


०.१५२ 


१४६ 
१४६ 


८६ 


३ 


०.०२० 


११७ 


२०३ 


. 


०.१३ ९ 


८७ 


१४७ 


. 


०.२४० 


११८ 


२०४ 


१ 


०.०८३ 


८८ 


१४८ 


o 


०.२४० 


२०४ 


२ 


०.०३३ 


११ ९ 
१२० 


८ ९ 


१४ ९ 


१ 


०.९ १० 


२०४ 


३ 


०.०१३ 


९ ० 


१४ ९ 


०.३ ९ ० 


१२१ 


२०४ 


०.२१६ 


२ अ 
२ बरपै 


९ १ 


१४ ९ 


४.०४८ 


१२२ 


२०४ 


०.०५३ 


९ २ 


४ 


०.१२० 


१४ ९ 
१४ ९ 


१२३ 


२०४ 


६ 


०.०५३ 


६ 


०.३०० 


१२४ 


२०४ 


७ 


०.०३५ 


९ ४ 


७ 


०.९ ३० 


१४ ९ 
१४ ९ 


९ ५ 


०.३६० 


एकूण 


on 


१०७.९ २२ 


माणगांव , 
दिनांक ४ मार्च २०२० . 


प्रशाली जाधव-दिघावकर , 
उप विभागीय अधिकारी , 
माणगांव विभाग, माणगांव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


